RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Anta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - २३ ] 


शनिवार , ३ ऑक्टोबर २०१५ / आश्विन ११ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 
वाचा : (१ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१०, दिनांक 

२ फेब्रुवारी २०१० . 
( २) मुख्याधिकारी, म्हसवड नगर परिषद यांचेकडील पत्र जा . क्र . एम / कावि/ १२०० / २०१५, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१५ 
( ३ ) पीठासन अधिकारी, म्हसवड नगर परिषद तथा उपविभागीय अधिकारी, माण- खटाव यांचेकडील दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ 
रोजीच्या विशेष सभेचे इतिवृत्त . 

आदेश 
क्रमांक साशा/ न . पा ./(म्हसवड न. प. ना. नि . स. नि .)/१८५४/ २०१५. -- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती (नामनिर्देशित 
सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम, २०१०, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० मधील नियमानुसार नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती 
करणेबाबतच्या तरतुदीनुसार व तसेच महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ ( १ ) (ब) व 
कलम ५१ (ब ) अन्वये म्हसवड नगर परिषदेमध्ये नामनिर्देशन करण्यासाठी दिनांक १४ सप्टेंबर २०१५ रोजी बोलविण्यात आलेल्या विशेष 
सभेमध्ये नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे ; 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१०, दिनांक २ 
फेब्रुवारी २०१० मधील नियम , ६ नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुदगल , जिल्हाधिकारी, सातारा, म्हसवड नगर 
परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . नगर परिषदेचे नाव नामनिर्देशित सदस्याचेनाव 

पक्ष/ आघाडीचे नाव 


म्हसवड नगर परिषद, म्हसवड 
म्हसवड नगर परिषद , म्हसवड 


श्री . सुरज भिकु ढोले 
श्री . बबन मधुकर अबदागिरे 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस 

अश्विन मुदगल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , २९ सप्टेंबर २०१५ . 


( १ ) 


एच- ५०४, भाग एक - अ ( असा .) (पु . वि . पु.) - २३ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


